जिल्हा सेवा (गट क) व जिल्हा तांत्रिक 
सेवा (गट क) मधील कर्मचारी यांना 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब (एस-१५) 
सहायक गट विकास अधिकारी या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६१/२०२१/आस्था-३ अ 
बांधकाम भवन, ३ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २० जुले, २०२३ 


SIR आदेठा : 


नागपूर महसूली विभागातील जिल्हा सेवा वर्ग-३ मधील श्री.ज्ञानेश्वर शं. 


सावसाकडे, विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती, गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर यांना 


महाराष्ट्र विकास सेवा, सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गात (वेतन स्तर एस-१५ : 


४१८००-१३२३००) तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. श्री.ज्ञानेश्वर शं. सावसाकडे, विस्तार 


अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती, गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर यांना नागरी सेवा मंडळाची 


शिफारस तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालील तक्‍्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक 


३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातून तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तात्पुरत्या पदोन्नतीने शेरा 
पद व ठिकाण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
9 ? 3 gy 
नागपूर विभाग 
णि श्री.ज्ञानेश्वर शां. सावसाकडे, सहायक गट विकास रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | अधिकारी, पंचायत समिती, 
समिती, गोंडपिपरी, जिल्हा चंद्रपूर । भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
०२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 


०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 


येथे विशोष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६१/२०२१/आस्था-३ अ 


आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६ ब यांच्या शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील 


तरतूदी नुसार, पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात येत आहेत. 


०३. श्री.ज्ञानेश्वर शां. सावसाकडे यांना सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गात 


खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 


(9) सदरची पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून 


लोकहितास्तव देण्यात आली आहे. 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठठा फिडर कॅडर मधील ज्येष्ठतेनुसार निश्चित 
करण्यात येईल. 


(४) वरीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर संबंधित अधिकारी यांनी विहित 


कालावधीत रूजू व्हावे. 


०४. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 


आलेल्या संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 


तात्काळ हजर होण्याबाबत सूचना याव्यात. 


०५. सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या 


संबंधित अधिकारी यांनी, त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर 


करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे 


वेधण्यात येत आहे. संबंधित पदोन्नत अधिकारी यांनी पदोन्नतीने पदस्थापनेची नियुक्‍ती रद्द 


करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचना 


लक्षात घेऊन ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६१/२०२१/आस्था-३ अ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/99॥[॥9.90५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१९१४३५४२५३२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 
U R M | LA IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharash' 
5 .4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2 


2. 
7 1€76603f9082ea9709649c6F45dc30, 
Pp! ym=04E05 9BEAE068888E7BA44450EA 
675CB2621COEB, 
i iber=713D6BDDB988B05B1CC072EBF 


D3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632A 
DD, URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2023.07.20 14:24:23 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा नागपूर. 

संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे मार्फत). 

१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७ AD -O 


o~ 
ae 
रति 


eon G&G -&४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


